पोलीस व तुरंग या विभागांच्या आस्थापनांमध्ये 
पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि “Closed Circuit 
Television” संनिरीक्षण यंत्रणा व इतर उपयुक्‍त 
तंत्रज्ञान पुरविणे, या बाबींकरिता जिल्हा वार्षिक 
योजनेखाली नियमित योजना सुरु करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-दुरुस्ती-०११७/प्र.क्र.६९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७. 


प्रस्तावना. 


पोलीस दलाच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची दुरुस्ती व परिरक्षा, सुरक्षा उपाय 
म्हणून राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी “Closed Circuit Television” संनिरीक्षण (surveillance) 
यंत्रणा उभारणे व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे, तुरुंगांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट 
करणे, पोलीस रुग्णालय व पोलीस दवाखाने यांची दुरुस्ती व परिरक्षा, इत्यादि प्रयोजनांसाठी 
स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध झाल्यास ती तत्परतेने पूर्ण करता येतील. 


२. सार्वजनिक ठिकाणी “Closed Circuit Television” संनिरीक्षण (surveillance) AUT 
उभारणे, तुरुंगातील कैद्यांना प्रशिक्षण देणे, इत्यादी कामे नावीन्यपूर्ण योजना म्हणून 
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण करण्यात आली आहेत. तथापि, नावीन्यपूर्ण योजनेखाली 
खर्चाच्या मर्यादा असल्यामुळे परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींकरिता जिल्हा वार्षिक 
योजनेखाली एक नियमित योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


AIR निर्णय. 


पोलीस दलाच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची दुरुस्ती व परिरक्षा, (२) सुरक्षा 
उपाय म्हणून राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी “Closed Circuit Television” संनिरीक्षण 
(surveillance) FAUT उभारणे व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे, (3) तुरुंगांची सुरक्षा व्यवस्था 
अधिक बळकट करणे, आणि (४) पोलीस रुग्णालय व पोलीस दवाखाने यांची दुरुस्ती व 
परिरक्षा या बाबींकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेखाली नियमित योजना सुरु करण्यास, याद्वारे, 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त योजनेस “पोलीस व तुरंग या विभागांच्या आस्थापनांमध्ये पायाभूत सुविधा 
पुरविणे आणि “Closed Circuit Television” संनिरीक्षण यंत्रणा व इतर उपयुक्‍त तंत्रज्ञान 
पुरविणे यांकरिता योजना,” या नावाने आणि गृह विभागाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली 
पोलीस विभाग किंवा, यथास्थिती, तुरुंग विभाग, यांच्याकडून कार्यान्वित करण्यात येईल. 


३. प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीच्या कमाळ 
qo टक्के रक्‍कम उक्त बाबींकरिता वापरण्यात यावी. 


४. उक्त योजनेकरिता प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीच्या बाबतीत वेगवेगळी लेखाशीर्षे 
निर्माण करण्यात यावी. तोपर्यंत “नियोजन विभाग-मागणी क्रमांक “sil”, ३४५१, सचिवालय 
आर्थिक सेवा, इतर जिल्हा योजना (३४५१ ****), या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-०११७/प्र.क्र.६९/पोल-७. 


आलेल्या अनुदानातून उक्त योजनेसाठी येणारा खर्च भागविण्यात यावा. हा खर्च बांधिल 
(committed) स्वरुपाचा असेल. 


५. हा शासन निर्णय अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक “२४८/१७/व्यय-७”, दिनांक 
२८.०८.२०१७ आणि अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक “२९१/अर्थसं-१६”, दिनांक ०४.०९.२०१७, 
अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/५/.१ची/85॥[॥.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०९२११७४७३५२२२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Swa p al | | G (0 pa | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b2 
B (0 rs e 654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.09.21 17:39:56 +05'30" 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (गृह-शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

93) ud जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


१०) 
) 
) 
) 
) 

१५)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 


१६) अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४८१), नियोजन विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
१८)कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) कार्यासन अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०)निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


